रस्ता सुरक्षा निधीमधून करावयाच्या खर्चाच्या 
प्रस्तावाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीआर-०४२२/प्र.क्र.८३/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जून, २०२३. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, दि. ०१ सप्टेंबर, २०१६. 
२) शासन अधिसूचना क्र.एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, 
दि. १७ ऑक्टोबर,२०१६ 
३) शासन पत्र क्र.एमव्हीआर-०४२२/प्र.क्र.८३/परि-२ , दि.०२ मे, २०२३. 


प्रस्तावना : 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.२९५/२०१५ यामध्ये रस्ता सुरक्षा विषयक 


बाबींचा वेळोवेळी आढावा घेऊन मा.सर्वोच्च न्यायालयास अहवाल सादर करण्यासाठी रस्ता 


सुरक्षा समितीची स्थापना केली आहे. सदर समितीने रस्ता सुरक्षाविषयक कामकाजासाठी 


स्वतंत्रपणे रस्ता सुरक्षा निधी निर्माण करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार रस्ता 


सुरक्षासंदर्भात विविध प्रकल्पांना मान्यता देण्याकरीता संदर्भाधिन क्र. १ येथील दि.०१.०९.२०१६ 


च्या शासन निर्णयान्वये "रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समिती" स्थापित करण्यात आलेली आहे. 


उक्त प्रयोजनासाठी मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१०.०४.२०२३ रोजी बैठक होवून 


सदर बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भाधिन क्र.3 येथील दि.०२.०५.२०२३ च्या पत्रान्वये निर्गमित केळे 


आहे. उक्त बैठकीतील मान्यता दिलेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार रस्ता सुरक्षा 


संदर्भात विविध प्रस्तावांना मान्यता देण्याकरीता मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली "रस्ता 


सुरक्षा निधी नियंत्रण समिती" स्थापित करण्यात आलेली आहे. उक्त समितीने 


रु.३७२,८९,००,०००/-(रूपये Gal बहात्तर कोटी एकोण नव्वद लक्ष मात्र) इतक्या रकमेच्या 


प्रस्तावास मान्यता दिळेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०४२२/प्र.क्र.८३/परि-२ 


२. प्रस्तावावरील बाबनिहाय खर्चाचे तपशिलवार विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


दिनांक : १०.०४.२०२३ च्या बैठकीतील मान्य प्रस्ताव. 


अ. प्रस्तावाचे वर्णन प्रस्ताव एकुण रक्‍कम 
क्र. (रक्‍कम लाखात) 
परिवहन विभाग 
१ २० वाहन निरीक्षण व परिक्षण de (| & C Center) उभारणी ३७२००.०० 
करण्याकरीता मान्यता देणे बाबत. 


(सदर केंद्रे राज्यातील पुढील ठिकाणी प्रस्तावित आहे. अहमदनगर, 
अकलूज, भंडारा, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, 
जालना, कराड, मालेगाव, नागपूर (पूर्वी, नवी मुंबई, उस्मानाबाद, 
पेण, सांगली, सिंधूदुर्ग, वसई, वर्धा व यवतमाळ) 


वाहतूक पोलीस विभाग 
२. | नागपूर शहर वाहतूक शाखेचे रस्ता सुरक्षा निधिमधून आधुनिक ८९.०० 
साधनसामग्री खरेदी करणेबाबत. (अ.क्र.५ वगळून) 
अ.क्र. | साधनसामग्रीचा तपशिळ | नग एकूण खर्च 
| कोलस्पीबल रोड Yo 300000 
बॅरीकेड्स 
२ लोखंडी / स्टील १००० ३०००००० 
बॅरीकेड्स 
३ सोलर पोर्टबल ट्रॅफिक | qo १५००००० 
सिग्नल 
[४ | व्हीएमएस ars qo 2400000 
षु इंटरसेप्टर वाहने १० १७०००००० 
(Ertiga) 
& ट्रॅफिक इल्युमिनेटेड पोल | ८ १६००००० 
एकूण २,५९,००,०००/- 
एकूण रु.३७२८९.०० 


उपरोक्तप्रमाणे मान्यता दिलेल्या प्रस्तावांशी संबधित विभागाने शासनाने विहित 
केलेल्या नियम कार्यपध्दती/धोरणानुसार खरेदीप्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी संबधित 
विभागाची राहील. 


१. संबधित विभागांनी मान्यता दिलेल्या uaa संबधित देयके अदा करण्याकरीता 
विहित कार्यपध्दतीनुसार बाबनिहाय /तपशिळवार विवरणपत्रासह प्रमाणित करुन 
परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाकडे निधी वितरणाचे प्रस्ताव सादर करावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०४२२/प्र.क्र.८३/परि-२ 


२. वरीलप्रमाणे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची वित्तीय बाबी तपासून, छाननी करुन संबधित 


विभागास/प्राधिकरणास निधी उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी परिवहन आयुक्त, 
महाराष्ट्र राज्य यांची राहील. 


३. या शासन निर्णयान्वये फक्त निधीची मान्यता देण्यात येत असून इतर आवश्यक त्या 
मंजूरी त्या-त्या मंत्रालयीन विभागाच्या स्तरावर घेण्यात याव्यात. 


४. उपरोक्तप्रमाणे मान्य केलेल्या प्रस्तावावरील खर्च रस्ता सुरक्षा निधीच्या प्रयोजनासाठी 


सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात मागणी क्र.बी-३, २०४१, वाहनावरील कर, (००) ००१, 
संचालन व प्रशासन, (०१) परिवहन आयुक्‍त, (०१) (०९) रस्ता सुरक्षा निधी (२०४१०५६४) 
(भारित) 32, अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँक मुंबई येथे परिवहन 
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे नावे उघडण्यात आलेल्या स्विय प्रपंजी लेखा खाते 
(PLA A/c) क्र. ०१५१४८०१०४१ कोड नंबर २१६७ यामधून भागविण्यात यावा. 


सदर aa निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०५१०१७५१२६९८२९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHIKAN ONKAR sz 
THAKUR 


(भि.ओं.ठाकूर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा.मंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा. उप सभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
८. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
९. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
१०. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. अपर मुख्य सचिव (गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


oc “७० AD OO 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०४२२/प्र.क्र.८३/परि-२ 


१५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१७. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. 

२०. वित्त विभाग (व्यय ८/कोषा ५/ अर्थसंकल्प १०) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२१. गृह विभाग (बीयुडी १/बीयुडी २/परिवहन ४) मंत्रालय, मुंबई. 

२२. निवडनस्ती/परि- २. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


